वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड व मालेगांव 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.२६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २५ फेब्रुवारी, २०२०. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र./का२(२)/दर्जोन्नती/२०१९/३०६७, दि.२४/०७/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड व मालेगांव तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांना प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
तसेच जिल्हा परिषद, वाशिम यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, वाशिम यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, वाशिम यांचा ठराव विचारात घेऊन वाशिम जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी.) 
रह रा.म.मा.१६१ते मेडशी वाकळवाडी | इतर जिल्हा | (०/००ते २४/००) २४.०० । प्रमुख 
खैरखेडा अमाना माळेगांव | मार्ग१६ |। २४.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
नजिकिन्ही रस्ता. मार्ग-५२ 
२. ।प्र.रा.मा.१२कळमगव्हाण कोळगांव | इतर जिल्हा | (०/००ते१०/८००) | २०.३०० | प्रमुख 
बु.रेगांव खेरडी पांग्रीकुटे मानका । मार्ग १२ १०.८०० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
एकांबा रस्ता. ग्रामीण मार्ग | (7०० वे २००० मार्ग-५३ 
१६ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते २/५००) 
१५ २.५०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.२६/नियोजन-२ 


ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते ३/००) 
१३ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते 2/00) 
१४ २.०० कि.मी. 
३. | शिरपूर एकांबा वडप कळंबेश्वर  ।इतर जिल्हा | (0/00 ते १९/९००) | २२.९०० | प्रमुख 
वारंगी रिधोरा रस्ता. मार्ग १४ १९.९०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते 3/00) मार्ग-५४ 
२४ ३.०० कि.मी. 
४. ।मालेगांव डव्ही कळंबेश्वर मुंगळा इतर जिल्हा | (0/00 ते २०/००) २०.०० । प्रमुख 
भौरद रस्ता. मार्ग १३ २०.०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
मार्ग-५५ 
५. । रिसोड मोहजा इंगोले कवठा |इतर जिल्हा | (०/०० ते २२/७००) | २२.७०० | प्रमुख 
पेडगांव देऊळगांव बंडा आसेगांव | मार्ग २१ २२.७०० कि.मी. कि.मी. । जिल्हा 
ते रा.मा.५१ ला जोडणारा रस्ता. मार्ग-५६ 
६. ।कंकरवाडी निजामपूर रिसोड |इतर जिल्हा | (०/०० ते १३/००) | १३.०० । प्रमुख 
घोन्सरवाडी रस्ता. मार्ग २२ १३.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मार्ग-५७ 
एकूण १२२.९०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील वाशिम जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 


मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२२.९०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१०३२.६३०-- 
१२२.९००) म्हणजेच ११५५.५३ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 


११०.४०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (9६३.७१०-११०.४००) म्हणजेच ६५३.३१ कि.मी. 


इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(११०३.९२-१२.५००) म्हणजेच १०९१.४२ कि.मी. इतकी होईल. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२५१५३६२३३२१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 


Vinayakrao Patil 


Digitally signed by Prashant Vinayak 
f 


ICode=400032, st=M 


harash 


il 
Public Works 
harash 


Pp 
2.5.4.20=2b1 bad66664b1e11e3bf66db1d526143e814db5f 


8c505422af66a5628314537% 
Date: 2020.02.25 15:38:10 +05'30 


(प्रशांत पाटील) 


yakrao Patil 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.२६/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, वाशिम. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


& 


S 


SS 


2) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


